Local Government Directory (LGD 
Code) संदर्भात समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन पूरक पत्र क्रमांकः पीईएस-४५२२/प्रक्र-८०/आसक 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा: १) पंचायतराज मंत्रालय,भारत सरकार यांचे पत्र दि.२१ जूले २०२२ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः पीईएस-४५२२/प्रक्र-८०/आसक,दि.१३ सप्टेंबर २०२२ 


उपरोक्तप्रमाणे वाचा येथील संदर्भिय क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये लोकल गव्हर्नमेंट 
डिरेक्टरी (LGD) संदर्भात गठीत राज्यस्तरीय समितीमध्ये संचालक, जनगणना संचालनालय, 
महाराष्ट्र, मुंबई यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त प्रमाणे स्थापन केलेली समिती पंचायती राज मंत्रालय,भारत सरकार यांनी वेळोवेळी 
दिलेल्या निदेशांनुसार कार्यवाही करेल. 


सदर शासन पूरक पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) 
उपलब्ध करण्यात आळे असून, असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७११२९१७७४२० असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT D. 


POPATD. fats 
७ DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, 


o=Rural Development 


D E S H M U K H ण... तता c=IN 
Date: 2023.02.28 15:13:33 +05'30' 
(पोपट देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा.अपर मुख्य सचिव (महसूल विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.अपर मुख्य सचिव (नगर विकास-२), मंत्रालय, मुंबई 


०८ AW AD -5 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः पीईएस-४५२२/प्रक्र-८०/आसक 


६. मा.अपर मुख्य सचिव (मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन 
विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 

८. ग्रामविकास विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव, बांधकाम भवन, मुंबई 

९. राज्य माहिती अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, (NIC), मुंबई 

१०. संचाळक,जनगणना संचालनालय, AERTS, Fag 

११. मा.अपर मुख्य सचिव (ग्राम विकास विभाग), यांचे स्वीय सहायक 

१२. निवडनस्ती (आसक), ग्रामविकास विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


